मागणी क्र.व्ही-२ (अनिवार्य) 
प्रधान लेखाशीर्ष २४२५-सहकार 
सन २०२०-२१ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२१/प्र.क्र.(२२/२०२१)/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २५ मार्च,२०२१ 


शासन निर्णय 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही-२, “२४२५-सहकार” 
या प्रधान लेखाज्ीर्षाखाळी सन २०२०-२१ मधील अनिवार्य तरतूदींमधून पुनर्विनियोजन करण्यास 
मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

सन २०२०-२१ अंतर्गत मागणी क्रंमाक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष “२४२५-सहकार”(अनिवार्य) 
मधील लेखापरीक्षणासाठी कर्मचारीवर्ग, (अनिवार्य) (२४२५ ०२२७) ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च रू.९.४४ 
लाख (अक्षरी रूपये नऊ Sree चव्वेचाळीस हजार फक्त) एवढी बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ 
मध्ये दर्शविल्यानुसार क्रंमाक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष-२४२५ सहकार (अनिवार्य) अंतर्गत सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार पणन,सर्वेक्षण व संशोधन यांकरीता कर्मचारीवर्ग 
(अनिवार्य) (२४२५ ०३९९) ०१ वेतन या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद 
१६२,१६३,१६४ अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व मा.प्रधान सचिव (पणन) 
सहकार, पणन व वसत्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२५१२२८१५९००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SEEMA BABANRAO शाच्या non es 


Maharashtra, O = GOVERN = 
COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
J A D H AV Date: 2021.03.25 12:35:05 +05'30' 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)मंत्रालय,मुंबई,यांचे स्वीय सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- २३२१ /प्र.क्र. (२२/२०२१)/१७ स दि.२५.०३.२०२१ 


२. मा. विरोधी पक्षनेता निधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

३. मा. विरोधी पक्षनेता निधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

४. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

५. संचालक ,पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. आयुक्‍त ,सहकार आयुक्तालय, पुणे. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) -१, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा परीक्षा) -२,नागपुर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

११. उप सचिव (पणन)सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. कार्यासन अधिकारी (१६स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२. 
१४. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र -१९ 
शासन निर्णय क्रमांक-पुनर्वि-२३२१/(प्र.क्र.२२/२०२१)/१७स/दि.२५.०३.२०२१ 
मागणी क्रमांक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष २४२५ सहकार,पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०२०-२१ (वजा) (-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


रू. लाखात 
मुख्य लेखाशीर्ष/उपलेखाशीषे सन २०२०-२९ चे पुनविनियोजनाची | पुनविनियोजनानंतरची Cd 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा होणारी रक्‍कम 
पुरक विनियोजन 


२४२५ सहकार TAA प्रलंबित देयके नसल्याने 
१०१ सहकारी संसथांचे लेखापरीक्षण रू. ९.४४ लाख इतकी संभाव्य बचत होत 
(००)(०१)लेखापरीक्षणासाठी कर्मचारीवर्ग, व आहे. 

प्रतवारी विकास (अनिवार्य) मं.त. ४९९.७२ Rey ४९०.२८ 
(२४२५ ०२२७) १९१ देशांतर्गत प्रवास खर्च 


Pe ES Se 2. ८5५ 


विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक -पुनर्वि-२३२१/(प्र.क्र.२२/२०२१)/१७स/दि.२४.०३.२०२१९ 


मागणी क्रमांक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष २४२५ सहकार,पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०२०-२१ (अधिक) (+) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 
रू.लाखात 


मुख्य लेखाशीर्ष/उपलेखाशीर्षी  । सन २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पिय | पुनर्विनियोजनाची | पुनविनियोजनानंतरची i 


अंदाज किंवा पुरक विनियोजन होणारी रक्‍कम 


Sa महागाई भत्ता, बार्षिक वेतनवाढ, 


२४२५,सहकार, ents 
वेतन अंतर्गत थकबाकी व इतर देयके 


१०८-इतर सहकारी संस्थाना सहाय्य 


पणन, सर्वेक्षण व संशोधन यांकरीता | og qo सहकारी संस्था देण्यासाठी जादा तरतूद. 
कर्मचारीवर्ग (०१)(०२) पणन,सर्वेक्षण ब संशोधन 
यांकरीता कर्मचारीवर्ग (अनिवार्य) 
(२४२५ ०३९९) ०१ वेतन 


>. Se Sale . Se Se 


